RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १-७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २०.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१८२ 


गुरुवार , जुलै ३० , २०१५ / श्रावण ८ , शके १९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ जुलै २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम , १९ ४७. 


- 


क्रमांक संकीर्ण . २०१५ / प्र. क्र . १७६ / ल- १. - महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण 
करण्याबाबत अधिनियम , (१ ९ ४७ चा ६२), कलम ४ च्या पोट- कलम ( २) व कलम ५ च्या पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तसेच यवतमाळ जिल्हा सल्लागार समिती यांचेशी विचारविनिमय करून शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक एकत्री-३३६० /३३०६५-म, दिनांक १४ मे १९६२, जी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात , दिनांक १७ मे १९ ६२ रोजी प्रसिद्ध केली ती 
यवतमाळ जिल्ह्यापुरती अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 


भाग चार - ब -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १-७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७, शके १ ९ ३ ९ 


~ 


( १) उक्त कलम ४ मधील पोट- कलम (१ ) अन्वये, सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मधील जमिनींच्या प्रकारांकरिता, स्तंभ ४ मधील 
क्षेत्र महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दी वगळता, यवतमाळ जिल्ह्यातील उर्वरित सर्व क्षेत्राकरिता, तात्पुरते निश्चित करण्यात आलेले 
प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणून घोषित करून प्रसिद्ध करीत आहे; आणि 


( २) याकरिता आक्षेप मागवित असून यासंदर्भातील आक्षेप ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या 
आत शासनाचे प्रधान सचिव , महसूल व वन विभाग , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे 


पाठविण्यात यावेत . 


परिशिष्ट 


जिल्हा 


जमिनीचा वर्ग 


प्रचलित प्रमाणभूत क्षेत्र 


तात्पुरते निश्चित केलेले 
प्रमाणभूत क्षेत्र 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


० हे . ८० आर . 


यवतमाळ ( महानगरपालिका व 
नगरपालिका हद्दी वगळता) 


जिरायत ( कोरडवाहू), 
(म्हणजेच सिंचन नसलेले ) 


३ एकर ० गुंठे 
( म्हणजेच १ हे . २१ आर .) 


० हे . ४० आर . 


तरी ( म्हणजेच हंगामी बागायती ) १ एकर २० 

(म्हणजेच ० हे. ६० आर . ) 


० हे . २० आर . 


बागायत (म्हणजेच बारमाही 
बागायती) 


० एकर २० गुंठे 
(म्हणजेच ० हे . २० आर .) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . माधव वीर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , जून १-७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९ ३ ९ 


३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th July 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PREVENTION OF FRAGMENTATION AND CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1947 . 

No. Sankirn . 2015 / CR - 176 /L - 1. - In Exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) 
of section 4 read with sub -section ( 2 ) of section 5 of the Prevention of Fragmentation and 
Consolidation of Holdings Act (LXII of 1947 ), and in suppression of the Government Notification , 
Revenue Department , No. CON . 3360 /33065 - M , dated the 14th May 1962 published in the 
Maharashtra Government Gazette, Part IV - B , dated the 17th May 1962, to the extent it relates to 
the Yeotmal District , the Government of Maharashtra, after consultation with the Yeotmal District 
Advisory Committee , hereby , – 

( i) Publishes the area specified in column ( 4 ) of the Schedule Annexed hereto as the 
minimum area which the Government of Maharashtra has provisionally settled under sub 
section ( 1) of the said section 4 of the class of land specified in the column (2 ) thereof in the local 
areas of entire Yeotmal District excluding the areas comprised in the Municipal limits of all 
Municipal Corporations and Municipal Councils ; and 

(ii ) Invites objections thereto , which shall be forwarded to the Principal Secretary to 
Government, Revenue and Forests Department, Mantralaya , Madam Cama Marg, Hutatma 
Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 within three months from the date of publication of this 
notification in the Maharashtra Government Gazette . 


Schedule 


District 


Class of Land 


Existing 
Standard Area 


Provisionally 

settled 
Minimum Area 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


3A . O g . 


O H. 80 A. 


( i.e. 1 H. 21 A.) 


Yeotmal 

Jirayat (Dry Crop ) 
(excluding the areas ( i.e. Unirrigated ) 
comprised in the 
Municipal limits of all 
Municipal Corporations 
and Municipal Councils). 

Tari 
(i.e. Seasonal 
Bagayati) 
Garden 
( i.e. Perennial 
Bagayati ) 


O H. 40A . 


1A . 20g. 
( i.e. O H.60 A.) 


O H. 20A . 


OA . 20g. 
( i.e. O H. 20 A.) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MADHAV VEER , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १-७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९ ३ ९ 


१८३ 


गुरुवार , जुलै ३०, २०१५ / श्रावण ८, शके १९ ३७ 


गृह ( परिवहन) विभाग 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जुलै २०१५ 


, 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ . 


क्रमांक एमआयएस. ०२१५ /प्र.क्र . ३१ / परि - ४.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ( २०१५ चा महा. ५ ) च्या कलम ३(१ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार गृह ( परिवहन ) विभाग , याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या अधिनस्त 
असलेल्या विविध कार्यालयांमार्फत पात्र नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा, नियतकाल मर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि 
द्वितीय अपील प्राधिकारी याबाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे 


: 


अ . क्र . 


लोकसेवेचा तपशील 


प्रथम अपील 


द्वितीय अपील 
अधिकाऱ्याचे 


अधिकाऱ्याचे 


पदनाम 


पदनाम 


( ६ ) 


१ 


( २ ) 
शिकाऊ अनुज्ञप्ती 
जारी करणे. 


( ५ ) 
सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


२ 


परिशिष्ट 
लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी विहित पदनिर्देशित 
केलेली कालमर्यादा अधिकाऱ्याचेनाव 
(दिवसात ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
कार्यालयात अर्ज -३ दिवस सहायक मोटार 
शिबीर कार्यालयात वाहन निरीक्षक , 
अर्ज-७ दिवस . 

अनुज्ञप्ती विभाग . 
कार्यालयात अर्ज -१५ दिवस मोटार वाहन 
शिबीर कार्यालयात निरीक्षक , 
अर्ज -२० दिवस . 

अनुज्ञप्ती विभाग . 
कार्यालयात अर्ज -१५ दिवस वरिष्ठ लिपिक 
शिबीर कार्यालयात 

अनुज्ञप्ती विभाग 
अर्ज -२० दिवस 
कार्यालयात अर्ज -१५ दिवस वरिष्ठ लिपिक , 
शिबीर कार्यालयात 

अनुज्ञप्ती विभाग. 
अर्ज-२० दिवस . 
२० दिवस . 

वरिष्ठ लिपिक , 


पक्की अनुज्ञप्ती 
जारी करणे . 


सहायक प्रादेशिक 


परिवहन अधिकारी . 


अनुज्ञप्ती नूतनीकरण 
करणे . 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी. 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 
प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी. 
प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 
प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


४ 


दुय्यम अनुज्ञप्ती 
जारी करणे 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


दुय्यम वाहन 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


खाजगी वाहन 


नोंदणी प्रमाणपत्र 
जारी करणे. 


विभाग / परिवहन 


वाहन विभाग . 


६ 


२ दिवस. 


तात्पुरते नोंदणी 
प्रमाणपत्र जारी करणे. 


वरिष्ठ लिपिक , 
खाजगी वाहन 
विभाग / परिवहन 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


वाहन विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून १-७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९ ३९ 


५ 


. 


परिशिष्ट - समाप्त . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


नवीन वाहन 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


खाजगी वाहन 


कार्यालयात अर्ज -१५ दिवस मोटार वाहन 
नोंदणी करणे व शिबीर कार्यालयात निरीक्षक , 
नोंदणी प्रमाणपत्र 

अर्ज-२० दिवस. 
जारी करणे. 

विभाग / परिवहन 

वाहन विभाग . 
वाहनांच्या हस्तांतरणाची १५ दिवस. 

वरिष्ठ लिपिक , 
नोंद करणे . 

विभाग / परिवहन 


८ 


खाजगी वाहन 


सहायक प्रादेशिक 

प्रादेशिक परिवहन 
परिवहन अधिकारी . अधिकारी / उप प्रादेशिक 

परिवहन अधिकारी . 


वाहन विभाग . 


१५ दिवस. 


वाहन मालकाच्या 
मृत्युनंतर वाहनांच्या 
हस्तांतरणाची नोंद 
करणे. 
वाहन हस्तांतरणासाठी 


वरिष्ठ लिपिक , 
खाजगी वाहन 
विभाग / परिवहन 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


वाहन विभाग . 


१० 


३० दिवस. 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


ना - हरकत प्रमाणपत्र 
जारी करणे. 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


वरिष्ठ लिपिक , 
खाजगी वाहन 
विभाग / परिवहन 
वाहन विभाग . 
वरिष्ठ लिपिक , 
खाजगी वाहन 
विभाग / परिवहन 


११ 


३० दिवस . 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी. 


वाहन पत्ता 
बदलण्यासाठी 
ना - हरकत प्रमाणपत्र 
जारी करणे . 
भाडे खरेदी / गहाण 
करार नोंद रद्द करणे. 


वाहन विभाग . 


१२ 


१५ दिवस . 


वरिष्ठ लिपिक , 
खाजगी वाहन 
विभाग / परिवहन 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


वाहन विभाग . 


१३ 


४५ दिवस. 


इतर राज्यातून 
आलेल्या वाहनांना 
नोंदणी क्रमांक 
जारी करणे. 
भाडे खरेदी / 


वरिष्ठ लिपिक , 
खाजगी वाहन 
विभाग / परिवहन 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी. 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


वाहन विभाग . 


१४ 


१५ दिवस . 


वरिष्ठ लिपिक , 
खाजगी वाहन 
विभाग / परिवहन 


सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी . 


गहाण करार 
नोंद करणे. 


प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी / उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी. 


वाहन विभाग . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौतम चॅटर्जी, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव ( परिवहन ) . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १-७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९ ३ ९ 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 27th July 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ORDINANCE , 2015 . 


No.HDO . 2015 /C.R - 37 /HDO - 1. — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of 
Section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance , 2015 (Mah . Ord . No. V of 
2015 ), the Home ( Transport) Department, hereby notifies the public services to be rendered to 
the eligible persons by its sub -ordinate offices under Transport Commissionerate with the 
stipulated time limt along with the Designated officers. First Appellate Authorities and Second 
Appellate Authorities , as specified in the Schedule appended herewith , for the purposes of the 
said Ordinance : 


Schedule 


Time limit for 


Serial Public Service 


Second 


Providing 
Service 


Designated 

Officer 


First Appellate 

Officer 


No. 


Appellate 


Officer 


(Days ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


Assistant 


Assistant 


Issue of Lerner s 3 days for Office 
License . 

and 7 days for 
Camp Office . 


Inspector of 
Motor Vehicle , 


Regional 
Transport 
Officer. 


License Section . 


Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer. 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer . 


2 


Issue of 


Permanent 


15 days for Office Inspector of Assistant 
and 20 days for Motor Vehicle , Regional 
Camp Office . License Section Transport 

Officer. 


Driving License . 


3 


Renewal of 


Driving License. 


15 days for Office Senior Clerk , Assistant 
and 20 days for License Section . Regional 
Camp Office . 

Transport 
Officer 


Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १-७, २०१७ / ज्येष्ठ ११-१७, शके १९ ३९ 


Schedule -- Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


4 


Issue of 

15 days for Office Senior Clerk , 
Duplicate and 20 days for License Section . 
Driving License . Camp Office . 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer . 


5 


20 days . 


Issue of 
Duplicate 
Registration 
Certificate . 


Senior Clerk , 
Non - Transport / 
Transport 
Section . 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer . 


6 


2 days . 


Issue of 
Temporary 
Registration . 


Senior Clerk , 
Non - Transport/ 
Transport 
Section . 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer . 


7 


New Vehicle 
Registration & 
delivery of 
Registration 
Certificate . 


15 days for 
Office and 20 
days for Camp 
Office . 


Inspector of Assistant 
Motor Vehicle , Regional 
Non - Transport / Transport 
Transport Section . Officer . 


Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer . 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer. 
Regional 
Transport 
Officer/Deputy 
Regional 
Transport 
Officer . 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer . 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer. 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer. 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer. 


8 


15 days . 


Noting of 
transfer of 
ownership of 
Vehicle . 


Senior Clerk , 
Non - Transport / 
Transport 
Section . 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer . 


9 


15 days . 


Noting of 
transfer of 
ownership after 
Death . 


Senior Clerk , 
Non - Transport/ 
Transport 
Section . 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer. 


10 


30 days . 


Issue of 
N.O.C. for 
Transfer of 
Ownership . 


Senior Clerk , 
Non - Transport/ 
Transport 
Section , 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १-७, २०१७/ ज्येष्ठ ११-१७, शके १९ ३९ 


Schedule -- Concld . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


11 


30 days . 


Issue of 
N.O.C. for 
Change of 
Address . 


Senior Clerk , 
Non - Transport/ 
Transport 
Section . 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer 


12 


15 days. 


Noting of 
termination of 
H.P./Lease/ 
Hypothecation / 
Agreement. 


Senior Clerk , 
Non - Transport/ 
Transport 
Section . 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer. 


Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer. 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer. 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer . 
Regional 
Transport 
Officer /Deputy 
Regional 
Transport 
Officer . 


13 


45 days. 


Assignment of 
Registration . 
Mark to Other 
State Vehicle . 


Senior Clerk , 
Non - Transport/ 
Transport 
Section 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer. 


14 


15 days . 


Noting of 
H.P./Lease/ 
Hypothecation / 
Agreement. 


Senior Clerk , 
Non - Transport/ 
Transport 
Section . 


Assistant 
Regional 
Transport 
Officer . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GAUTAM CHATTERJEE , 


Additional Chief Secretary ( Transport) to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


